महाराष्ट्र राज्य हज समितीस सन २०१८-१९ 
या आर्थिक वर्षातील माहे एप्रिल ते डिसेंबर, 
२०१८ या कालावधीसाठीच्या अर्थसंकल्पीय 
अनुदानाच्या वितरणाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.१२१/का-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २७.०४.२०१८ 


वाचा - 


१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः - अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, 
दि.०२१/४/२०१८. 

ज्ञापन - 

सन २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये “झेड ई१-ए, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ०२ समाजकल्याण २०० इतर कार्यक्रम (09) (१८), यात्रेकरुंचा खर्च २२३५ ए २६७, योजनेतर 
दत्तमत ” या शिर्षाखाळी “ ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) व ३६ सहायक अनुदाने (वेतन)” अंतर्गत 
एकूण रु.१५९.६२ लक्ष इतकी तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी ७०% च्या मर्यादेत रु. 999.3 
लक्ष इतका निधी माहे एप्रिल ते डिसेंबर, २०१८ या कालावधीकरिता वितरित करण्यासाठी उपलब्ध 
झाला असून त्याचे खालीलप्रमणे वितरण करण्यात येत आहे. 


अ.क्र लेखाशिर्ष महिना ३१, ३६, सहायक 
सहायक अनुदाने | अनुदाने (वेतन) 
(वेतनेतर) 
| योजनेतर मागणी एप्रिल रु.२५,००,०००/- | रु.५,००,०००/- 
क्रमांक झेडई-१ मै रु.२५,००,०००/- | रु.५,००,०००/- 
प्रधान लेखाशिर्ष जून रुषप००००० | B3,C3,383/- 
२२३५, सामाजिक = < < 
सुरक्षा व कल्याण, ०२ डा "ल ह हह" 
समाजकल्याण, २००- ऑगष्ट रु.१,६५,०००/- | रु.३,८३,३४३/- 
इतर कार्यक्रम, २०० सप्टेंबर रु.१,६५,०००/- | रु.३,८३,३४३/- 
(१)(१८) यात्रेकरुंचा (अक्टोबर रु.१,६५,०००/- | रु.३,८३,३४३/- 
खर्च (अनिवार्य) = = = 
(२२३५ ए २६७) व्हेंबर .१,६५,०००/- .३,८३,३४३/- 
डिसेंबर रु.१,६५,०००/- | रु.३,८३,३४२/- 


एकूण रु.७४,९०,०००/- | रु.३६,८३,४००/ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.१२१/का-५ 


२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२/४/२०१८ अनुसार 
या पूर्वी वितरित केलेल्या अनुदानाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्राप्त झाली आहेत. 
३. माहे एप्रिल ते डिसेंबर, २०१८ करिता उक्त विवरणात नमूद केल्यानुसार “ ३१ सहायक 
अनुदाने (वेतनेतर), ३६, सहायक अनुदाने (वेतने) ” या उद्देशाकरीता मंजूर / वितरित करण्यात 
आलेल्या तरतूदीएवढा आपला खर्च मर्यादित ठेवण्याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्याने आवश्‍यक ती दक्षता 
घ्यावी. हे आदेश प्रशासकीय विभागांना वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं- 
२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२.०४.२०१८ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत निर्गमित करण्यात 
येत आहेत. 
Ce सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४२७१६३००७९०१४ असा आहे. हे आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sandesh Chhabu Tadvi 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
a Nn e S h ou=Minorities Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
७ 2.5.4.20=39e858554371a26f6672b036224cff0a48a 
C h h a b U Ta d V | 63a836a4067a8da9a8cca6d83429e, cn=Sandesh 
Chhabu Tadvi 
Date: 2018.04.27 16:33:09 +05'30' 
(सं. छ. तडवी) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, रु.क्र.६ व ७, तळमजला, साबू 
सिद्दिकी,मुसाफिरखाना, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
प्रति, 
१. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर, महाराष्ट्र 
राज्य. 
२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
३. अवर सचिव (व्यय-४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४.अवर सचिव (का-७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५. निवडनस्ती (का-५) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


